राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त / राज्य सेवा 
हक्क आयुक्त यांच्या निवडीची कार्यपद्धती 
विहित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
WRIA परिपत्रक क्रमांक : आरटीएस ११२०/प्र.क्र.५५/१८(र.वका.) 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : २३ ऑक्टोबर, २०२०. 


वाचा:-: 
१. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५. 


शासन परिपत्रक:- 


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ मधील कलम १३ (२) अनुसार 
एक राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्‍त तसेच प्रत्येक महसुली विभागासाठी एक या प्रमाणे 
एकूण सहा राज्य सेवा हक्क आयुक्त यांचा मिळून महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग घटित 
करण्यात आला असून त्यांच्या पात्रतेसंदर्भातील तरतूदी अधिनियमातील कलम १३ (4) व 
१३ (६) मध्ये विहित करण्यात आलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे त्यांचा पदावधी व सेवेच्या 
शर्तीबाबतच्या तरतूदी HHA १४ (9) मध्ये करण्यात आलेल्या आहेत. 


2. राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्‍त तसेच राज्य सेवा हक्क आयुक्‍त यांच्या 
निवडीसंदर्भातील कार्यपद्धती खालीलप्रमाणे विहित करण्यात येत आहे. 

अ) निवडीसाठी जाहिरात व अर्जाचा तपशील :- 
राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्‍त तसेच राज्य सेवा हक्क आयुक्त यांच्या रिक्‍त 
पदांसाठी राज्यातील प्रमुख वर्तमानपत्रात तसेच शासनाच्या संकेतस्थळावर माहिती 
व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत जाहिरात देण्यात यावी. या जाहिरातीमध्ये 
उमेदवाराची वैयक्तिक माहिती, कामगिरी / कार्यानुभवाचा कालावधी व तपशील 
यामधील माहिती संबंधित उमेदवार अनुक्रमे प्रपत्र “अ”, “ब” तसेच “क” नुसार 
सादर करतील, 
छाननी समितीची स्थापना :- 
माहिती आयुक्‍त या पदावरील निवडीच्या शिफारशीसाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयात 
दाखल केलेल्या रिट याचिका (सिव्हील) क्र. ४३६ / २०१८ संदर्भात दिलेल्या 
अंतरिम आदेशाच्या अनुषंगाने गठीत करण्यात आलेल्या शोध समिती (Search 
Committee) Ta धर्तीवर राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुकत तसेच राज्य सेवा हक्क 
आयुक्‍त यांच्या रिक्‍त पदांवरील नियुक्तीसाठी छाननी समिती गठीत करण्यात येत 
आहे. या समितीची रचना खालीलप्रमाणे राहील. 


बो 


—— 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आरटीएस ११२०/प्र.क्र.५५/१८(र.वका,) 


le मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन अध्यक्ष 


२. | अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव (सेवा) सदस्य 


३. | अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, विधी व| सदस्य 
न्याय विभाग 


४. | अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव (प्र.सु.र.व | सदस्य सचिव 
का.) 


क) समितीची कार्यकक्षा :- 

सदर समिती, बैठक आयोजित करून प्राप्त अर्जाची, अधिनियमातील कलम १३ 
(4) व १३ (६) मधील तरतूदींच्या अधीन राहून प्राथमिक छाननी करील. तसेच 
उमेदवारांच्या अर्जाची १ : ३ या गुणोत्तरात संक्षिप्त यादी तयार करून ती 
अधिनियमातील कलम १४ (१) मधील तरतूदीनुसार, अंतिम निवड प्रक्रीयेसाठी 
मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या समितीसमोर 
सादर करील. त्यानंतर अधिनियमातील कलम १३ (३) अनुसार मा. मुख्यमंत्री 
महोदयांच्या अध्यक्षतेखाळी गठीत करण्यात आलेली समिती सदर अर्जामधून 
राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्‍त तसेच राज्य सेवा हक्क आयुक्त यांच्या 
निवडीची शिफारस मा.राज्यपाल महोदयांकडे करेल. 


सदर झासन परिपत्रक हे महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. 
२०२०१०२६११०५५११९०७ असा आहे. हे आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SHRIRAM DATTATRAYA 
ना रवर = SHRIRAM DATTATRAYA YADAV, 
C =IN, S = Mahi tra, O = 
SS URENMENT OF MACIARASHTRA, OU = 
URBAN DEVELOPMENT DEPT 
YADAV Date: 2020.10.26 11:13:08 +05'30' 
(श्री. द. यादव) 
उप सचिव 


Wa: 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव (५ प्रती), 

मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, मुंबई. 


०८ Av AD -5 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आरटीएस ११२०/प्र.क्र.५५/१८(र.वका,) 


षु. 


२५. 


२६. 
२७. 


२८. 


२९. 


३०. 


२३१. 


मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई 

मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, 

मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव(५ प्रती), मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

सर्व मा.मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
मा.महाअधिवक्‍्ता, महाराष्ट्र राज्य, 

सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई 

प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई 

प्रबंधक, लोकायुक्‍त व उपलोकायुक्त यांचे कार्यालय, 

सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई, 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 

मुख्य माहिती आयुक्‍त, राज्य माहिती आयोग, मुंबई, 

राज्य मुख्य सेवा हक्‍क आयुक्‍त, राज्य सेवा हक्क आयोग, मुंबई, 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (५ प्रती ), 
भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरेक नं.१, योगक्षेम समोर, 
वसंतराव भागवत चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई ४०००२०. 

इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश SHAS) समिती, टिळक भवन, 
काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-४०००२५. 

नॅशनलीस्ट काँग्रेस पार्टी, ठाकरसी हाऊस, जे.एन.हेरेडीया मार्ग, Jos 
इस्टेट, मुंबई ४०००३८. 

शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०००२८. 

बहुजन समाज पार्टी, प्रदेश सचिव, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी.भवन, प्लॉट 
नं. ८३-ओ, कलेक्टर कॉलनी, चेंबूर, मुंबई-४०००१४. 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस.व्ही.पटेळ 
रोड, मुंबई ४००००४. 

भारतीय कम्युनिस्ट(मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, 
ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, मुंबई ४०००१३. 

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेवा, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, 
मुंबई ४०००२८, 

निवड नस्ती (का.१८), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई४०००३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


प्रपत्र “अ” 


महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोगातील राज्य मुख्य सेवा हक्‍क AGHA MST 
सेवा हक्क आयुक्त या पदाच्या विचारार्थ पाठवावयाच्या तपश्ीलाचे प्रपत्र 


उमेदवाराचे 
छायाचित्र 


१. संपूर्ण नांव 

२. जन्मदिनांक 

३. सध्याचा पत्ता 

४. संपर्क क्रमांक 

५. ई-मेल 

६. शैक्षणिक अर्हता 

७. प्रख्यात असलेले क्षेत्र 
८. सध्याचा व्यवसाय 


९. कामगिरी/कार्यानुभव 
(जोडपत्र प्रमाणे) 


दिनांक : 
ठिकाण : सही : 
(उमेदवाराचे संपूर्ण नांव) 


जोडपत्र “ब” 


aie | कालावधी कामगिरी/कार्यानुभव 
अ.क्र. पद संघटना गत वया aad 
पासून पर्यंत । यांचा तपशिल ( 
जोडपत्र “क 


राज्य लोकसेवा हक्‍क आयुक्‍त पदासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांच्या कामगिरीचा 


तपशिल (थोडक्यात) 


